महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-ब (वेतनस्तर 5-१६: 
४४९००-१४२४०० मधीळ पदावर सरळसेवेने 
नियुक्ती देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि-१६१९/प्र.क्र.२२६/भाग-१/१५ओ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०००३२. 
तारीख: १८ फेब्रुवारी, २०२०. 


वाचा- १) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे पत्र क्र.२१९३(२)॥/२०१८/१४-ब, दि.३१ ऑक्टोबर, २०१९ 

२)सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसुचना क्र.एसआरव्ही २०१५/प्र.क्र.१५६/कार्या.१२,दि.२८.०४.२०१५. 

३) सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसुचना क्र.एसआरव्ही २०१७/प्र.क्र.११४/कार्या.१२,दि.१५.०६.२०१७. 
शासन निर्णय - 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने संदर्भाधीन क्र.१ च्या पत्रान्वये महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-ब संवर्गातील 
पदाकरीता ८३ उमेदवारांची शिफारस केलेली आहे. शिफारसपात्र उमेदवारांची वैद्यकिय तपासणी, चारित्र्य 
तपासणी व जात वैधता प्रमाणपत्र इ.बाबींची पूर्तता व पडताळणी करण्याच्या अधीन राहून खालील नमूद 
अधिकाऱ्यांना कृषि विभागातील महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-ब (सुधारित वेतन मेॅंट्रिक्समधील वेतनस्तर 5-१६: 
४४९००-१४२४००) मधील पदावर महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती) नियम १९८१ मधील नियम-९ 
(४२) मध्ये विहित केलेल्या परिविक्षाधीन या संज्ञेच्या व्याख्येनुसार केवळ तात्पुरती नियुक्‍ती देण्यात येत आहे. 
2. नियुक्‍ती अधिकाऱ्यांची नावे व पदस्थापनेचे ठिकाण खालीलप्रमाणे आहे :- 


विभागीय संवर्ग 
महाराष्ट्र लोकसेवा ae 
a वाटप 
अ. दवार ता ae आयोगाने ज्या व्या 
ie उमेदवाराचे नांव मुळ प्रवर्ग प्रवर्गातून नियमानुसार पदस्थापनेचे ठिकाण 
र प्रवर्गातून शिफारस 
मिळालेला 
केली तो प्रवर्ग 
महसूली विभाग 
ea | २ ३ FB षु ६ 
तंत्र अधिकारी, जिल्हा 
श्री. क्षिरसागर रोहित आत वाद अधिक्षक कृषि 
हीं क्रांतीकुमार Open Open-General-1 रगाबाद अधिक्षक कृषि 
अधिकारी, जि. हिंगोली. 
। जिल्हा मृद सर्व्हेक्षण व 
श्री. दिपक भुजंगराव गाबाद चाचणी x आधिकारी 
NT(D) | Open-General-2| औरंगाबाद | मृद चाचणी ; 
२ दहिफळे वतात 
उस्मानाबाद. 
गित वरि age | Toe कृषि अधिकारी, 
श्री. गिरी सचिन वशिष्ठ NT (8 : > औरंगाबाद र्‍ 
३ (B) | Open-General-3 अंबड, जि. जालना. 
तालुका कृषि अधिकारी, 
श्री. सागर अर्जुन डांगे Open | Open-G I-4 नागपुर यानी न 
छु . p pen-General- पु गडचिरोली. 


शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि-१६१९/प्र.क्र.२२६/भाग-१/१५अ 


विभागीय संवर्ग 
महाराष्ट्र लोकसेवा a 
a वाटप 
अ. oe आयोगाने ज्या 
= उमेदवाराचे नांव मुळ प्रवर्ग नियमानुसार पदस्थापनेचे ठिकाण 
; प्रवर्गातून शिफारस 
मिळालेला 
केली तो प्रवर्ग 
महसूली विभाग 
ane 2 3 ae या 4 द 
पसर aera टिका कृषि अधिकारी, 
श्री. संतोष नारायण गाडे 0 - : औरंगाबाद 
4 pen Open-General-5 जालना, खि. जालना. 
तंत्र अधिकारी, जिल्हा 
६ | श्री.निलेश मधुकर अभंग | Open | Open-General-6 | औरंगाबाद अधिक्षक कृषि 
अधिकारी,लातूर. 
es तालुका कृषि अधिकारी, 
७ | श्री.सुरज शशिकांत जाधव | Open | Open-General-7 नागपुर aaa fa गोंदिया 
, जि. | 
सागर अशो दवे नागपुर तालुका कृषि अधिकारी, 
८ | श्री. सागर अशोक ढवळे 0 E g नागपुर । 
pen Open-General-8 पु साकोली, जि. भंडारा. 
र श्री. शिवप्रसाद सखाराम Bae teense 9 | ae ति कृषि अधिकारी, 
संगेकर PU ee माजलगाव, जि. बीड. 
षि ० | श्री. श्रीधर जर्नाधन चव्हाण | Open | Open-General- नागपुर गाता तत ant 
10 बल्लारपूर, जि. चंद्रपूर . 
पिं र श्री. आबासाहेब जितेंद्र Open | Open-General- आंगावर ळक कृषि अधिकारी, 
देशमुख 11 पालम, जि. परभणी. 
तंत्र अधिकारी, 
उपविभागीय कृषि 
१२ | श्री.किशोर सुभाष काळे 080 | Open-General- | अमरावती ती i as 
12 अधिकारी, मेहकर, 
जि.बुलढाणा. 
= श्री.विवेकानंद तानाजी Open | Open-General नागपुर तालुका कृषि अधिकारी, 
चव्हाण 13 वर्धा,जि.वर्धा. 
तंत्र अधिकारी, जिल्हा 
गोंविद ह ह अधिक्षक कृषि 
१४ । श्री. गोंविद लक्ष्मण कोल्हे | Open | Open-General औरंगाबाद pees = 
14 ; 
बीड,जि.बीड. 
१५ | श्री. संदिप सखाराम dade | NTC) | Cpen-General | औरंगाबाद तालुका कृषि अधिकारी, 
* 15 सेनगाव, जि. हिंगोली. 
तंत्र अधिकारी, 
१६ | श्री.विवेक दगडप्पा गुडुप | osc | _0ए0शा-&%६- | औरंगाबाद उपविभागीय कृषि 


16 


अधिकारी, भूम, 


पृष्ठ१२पैकी२ 


शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि-१६१९/प्र.क्र.२२६/भाग-१/१५अ 


विभागीय संवर्ग 
महाराष्ट्र लोकसेवा a 
a वाटप 
अ. oe आयोगाने ज्या 
= उमेदवाराचे नांव मुळ प्रवर्ग नियमानुसार पदस्थापनेचे ठिकाण 
; प्रवर्गातून शिफारस 
मिळालेला 
केली तो प्रवर्ग 
महसूली विभाग 
Loa २ ३ a इ. | ५ द 
जि.उस्मानाबाद. 
तंत्र अधिकारी, जिल्हा 
१७ | श्री.लिंगे वैभव जीवन opc | OpenGenerak | औरंगाबाद अधिक्षक कृषि 
अधिकारी, नांदेड. 
तंत्र अधिकारी, 
दक कुमारी.संगीता भाऊसाहेब | Open काचा गावात उपविभागीय कृषि 
पवार Female | ~Perremale: अधिकारी, सिल्लोड, 
जि.औरंगाबाद. 
जिल्हा कृषि अधिकारी 
१९ | श्री.दतात्रय कुंडलिक हाके | NTC) ते औरंगाबाद [विघयो], जिल्हा 
परिषद, लातूर. 
न Open तालुका कृषि अधिकारी, 
२० | श्री.लव्हटे सुशांत बाजीराव : Open Generar नागपुर डं ल टॅ नागा 
19 , जि. ; 
तंत्र अधिकारी, 
चंद्रशेखर शिवाजी भोगे c | Open-General- औरंगाबाद उपविभागीय कृषि 
२१ | श्री. शिवाजी भोगे | 08 औरंगाबाद अधिकारी, देगलुर 
20 : : 
जि.नांदेड. 
van तंत्र अधिकारी, जिल्हा 
२२ | श्री.संदिप जर्नाधन जगताप | 0 गिरणी लाव”) , 'रंगावाद अधिक्षक कृषि 
अधिकारी, परभणी. 
तालुका कृषि अधिकारी, 
२३ | श्री.आनंद मुरलीधर पाल | osc | Cpen-General- नागपुर धानोरा, जि. 
22 
गडचिरोली. 
२४ | श्री.अजिंक्य लक्ष्मण दुधाने | OPE? | Open-General नागपुर घालवा तने Skane 
व 23 सालेकसा, जि. गोंदिया. 
Open औरंगाबाद | तालिका कृषि अधिकारी, 
२५ | श्री.पवळ सखाराम निवृती ‘ Open-General- | औरंगाबाद डं क ट्‌ ना 
24 , जि. 
मुळीक बाळराजे Open | Open-G |- Soa Lee कृषि अधिकारी, 
श्री.मुळीक बाळराजे ज्ञानदेव Pee औरंगाबाद यया 
ह डु 2 25 कन्नड, जि. ; 
२७ | श्री.विकास अंकुश काळे | 080_| Open General नागपुर  । तालुका कृषि अधिकारी, 


पृष्ठ१रपैकी३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि-१६१९/प्र.क्र.२२६/भाग-१/१५अ 


विभागीय संवर्ग 
महाराष्ट्र लोकसेवा a 
a वाटप 
अ. oe आयोगाने ज्या 
= उमेदवाराचे नांव मुळ प्रवर्ग नियमानुसार पदस्थापनेचे ठिकाण 
; प्रवर्गातून शिफारस निज ला 
केली तो प्रवर्ग c 
महसूली विभाग 
Lae २ ३ a इ. | ५ द 
तुमसर, जि. भंडारा. 
ure OBC नागपुर तालुका कृषि अधिकारी, 
८ . अश्‍विनी दिलिप कुंभार : टं 
ड् कै कै Female य ताना ला: देवळी, जि. वर्धा. 
> 4 अमरावती । तालुका कृषि अधिकारी 
श्री.वैभव सुरेश दिघे पा. लाच । 
ह 2 " 27 लोणार, जि. बुलढाणा. 
त जिल्हा कृषि अधिकारी 
३० | श्री.सागर सुंदरदास पठाडे क Open ns neral | औरंगाबाद [सामान्य], जिल्हा 
परिषद, उस्मानाबाद. 
मोहिम अधिकारी, 
3१ | श्री. बाळासाहेब रमेश गंडे | NTC) | Open a neral | औरंगाबाद जिल्हा परिषद, बीड, 
जि.बीड. 
विवा ताच तंत्र अधिकारी, जिल्हा 
कु. विनायक Open renee अधिक्षक कृषि 
३२ जगत Open-Female-3 | औरंगाबाद अधिक्षक कृषि 
जगताप Female आधिकारी. जालना 
न ; 
तालुका कृषि अधिकारी, 
33 | श्री. सिध्देश रोहिदास ढवळे | oBc | OCpen-General- नागपुर alr > an 
30 , जि.चंद्रपूर. 
कु.कोरे a Open नागपुर तालुका कृषि अधिकारी, 
४ .कोरे अश्‍विनी संभाजी : ह नागपुर 
: $ ao a gic a J सावनेर, जि. नागपूर. 
. ग ae. || Mae कृषि अधिकारी, 
३५ | श्री.आकाश बळीराम पवार | pra) | Open-General औरंगाबाद ae 2 तात 
31 जळकोट जि.लातूर. 
जिल्हा मृद सर्व्हेक्षण व 
कु.शुंभागी अशोक OBC Seiad नात कारी 
३६ | कु.शुंभागी अशोक ढगे Open-Female-5 । औरंगाबाद मृद चाचणी : 
Female 
बीड. 
Bone नागपुर तालुका कृषि अधिकारी, 
३७ | श्री.तेजदिप ज्ञानेश्‍वर ढगे रि आण नावाचा J आरमोरी, जि. 
32 
गडचिरोली. 
तालुका कृषि अधिकारी, 
क्क श्री.शांतीराम तुळशीराम हत ह sd eee यवतमाळ, जि. 
धनुडे दक मने यवतमाळ. 


पृष्ठ१रपैकी४ 


शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि-१६१९/प्र.क्र.२२६/भाग-१/१५अ 


विभागीय संवर्ग 
महाराष्ट्र लोकसेवा a 
or वाटप 
अ. oe आयोगाने ज्या 
= उमेदवाराचे नांव मुळ प्रवर्ग नियमानुसार पदस्थापनेचे ठिकाण 
; प्रवर्गातून शिफारस 
मिळालेला 
केली तो प्रवर्ग 
महसूली विभाग 
ane 2 3 a इ. | षु ६ 
तंत्र अधिकारी, जिल्हा 
३९ | श्री.महादेव बापु लोंढे NT(C) | NT-C-General-1 | औरंगाबाद अधिक्षक कृषि 
अधिकारी, परभणी. 
aoe तालुका कृषि अधिकारी, 
vo | कु.हर्षदा नानासाहेब जगताप ज्र Open-Female-6 औरंगाबाद औरंगाबाद, 
Female औरंगाबाद > 
जि.औरंगाबाद. 
पा आ औरंगाबाद | तिका कृषि अधिकारी, 
४१ | श्री. अमृत भाऊसाहेब | OBC : : औरंगाबाद 
मृ OBC-General-2 पाटोदा, जि. बीड. 
क तका नागपुर तालुका कृषि अधिकारी, 
४ श्री.अदित्य भास्कर घोगरे OBC : : नागपुर । 
२ त OBC-General-3 पु पवनी, जि.भंडारा. 
जिल्हा कृषि अधिकारी 
४३ | श्री.प्रमोद गोरक्ष राठोड DT(A) | DT-A-General-1 औरंगाबाद [विघयो], जिल्हा 
परिषद, उस्मानाबाद. 
तंत्र अधिकारी, जिल्हा 
४४ | श्री.प्रमोद अच्युतराव गायके | OBC | OBC-General-4 | औरंगाबाद अधिक्षक कृषि 
अधिकारी, नांदेड. 
तता तंत्र अधिकारी, जिल्हा 
४५ | कु.प्रिया सिध्देश्वर नवने > Open-Female-7 । औरंगाबाद अधिक्षक कृषि 
Female आधिकारी. जालना 
i : 
तंत्र अधिकारी, विभागीय 
४६ | श्री.उल्हास विलास राक्षे OBC | OBC-General-5 | औरंगाबाद कृषि सह-संचालक, 
लातूर. 
तंत्र अधिकारी, जिल्हा 
। भोग तवा अधिक्षक कृषि 
४७ श्री.आनंद उत्तम भोंग OBC री : औरंगाबाद क 
वि वविण टॉल? अधिकारी, ण 
तंत्र अधिकारी, जिल्हा 
श्री.नेिखिल केदारनाथ | रा अधिक्षक कृषि 
४८ ae osc | Against OBC- औरंगाबाद कर e a 
चव्हाण Sports-1 , परभणी. 


पृष्ठ१२पैकी५ 


शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि-१६१९/प्र.क्र.२२६/भाग-१/१५अ 


विभागीय संवर्ग 
महाराष्ट्र लोकसेवा a 
a वाटप 
अ. oe आयोगाने ज्या 
= उमेदवाराचे नांव मुळ प्रवर्ग नियमानुसार पदस्थापनेचे ठिकाण 
; प्रवर्गातून शिफारस 
मिळालेला 
केली तो प्रवर्ग 
महसूली विभाग 
ene २ ३ a इ. | ५ & 
जिल्हा कृषि अधिकारी 
कु आप्पा चव्हाण Open पोत वित निल्हा 
४९ | कु.पुनम आप्पा चव्हाण OPEN-Female-8 | औरंगाबाद [विघयो], जिल्हा 
Female औरंगाबाद 
परिषद, | 
Open तंत्र अधिकारी, जिल्हा 
५० | कु.माधुरी महादेव सुरवसे |, | OPENFemale-9 | औरंगाबाद अधिक्षक कृषि 
अधिकारी, लातूर. 
मुक्‍ताबाई तुकाराम OBC siege 
कोकाटे Female 10 अमरावती 
अमरावती. 
रि जिल्हा कृषि अधिकारी 
en au = औरंगाबाद 
५२ | कु.भाग्यश्री बबनराव भोसले |? OPEN-Female:’| | "औरंगाबाद [विघयो], जिल्हा 
Female 11 oe 
परिषद, नांदेड. 
Age तंत्र अधिकारी, 
५३ | कु.आरती आनंदराव बोरस्ते OPEN Females औरंगाबाद उपविभागीय कृषि 
Female 12 अधिकारी. नांदेड 
अधिकारी, नांदेड. 
Open : ; अमरावती । तालुका कृषि अधिकारी, 
५४ । कु. मनिषा बाबासाहेब गवळी | ea ue PIP 
Female 13 , जि.यवतमाळ. 
तंत्र अधिकारी, जिल्हा 
५५ | श्री.राजेंद्र गोपाळ गावित ST ST-General-1 औरंगाबाद अधिक्षक कृषि 
अधिकारी, जालना. 
हाहा तंत्र अधिकारी, जिल्हा 
५६ | कु. मनिषा अनिल पाटील 3 CEEN remade: नागपुर अधिक्षक कृषि 
Female 14 अधिकारी.भंडारा 
अधिकारी,भंडारा. 
Open : : तालुका कृषि अधिकारी, 
५७ | कु.मोहिनी आप्पासो जाधव i तत्वाची नागपुर oe Ql? “iat 
Female 15 , जि. : 
कु.स्नेहल भिमराव शिंदे OBC ance, sel कृषि अधिकारी, 
५८ eo भिमराव शिंदे : g अमरावती 
र g Female ORG वताना शेगाव, जि. बुलढाणा. 
तालुका कृषि अधिकारी, 
५९ | श्री.धिरज परशराम वाकोडे SC SC-General-1 अमरावती जळगांव जामोद, जि. 
बुलढाणा. 


gaia, 


शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि-१६१९/प्र.क्र.२२६/भाग-१/१५अ 


विभागीय संवर्ग 
महाराष्ट्र लोकसेवा वड 
पां वाटप 
अ. oe आयोगाने ज्या 
= उमेदवाराचे नांव मुळ प्रवर्ग नियमानुसार पदस्थापनेचे ठिकाण 
/ प्रवर्गातून शिफारस 
मिळालेला 
केली तो प्रवर्ग 
महसूली विभाग 
hea २ ३ [etl ५ & 
DIVYANG 
अतुल रामचंद्र चवर Open Locomotor तालुका कृषि अधिकारी, 
o| श्री.अतुल रामचंद्र पवार पुणे 
ी g Disability or 3 मोहोळ, जि. सोलापूर. 
Cerebral Palsy-9 
६१) कुअतिभासुंभाषे कुताळं | OFC | opcremales | अनरावंती. | ९0 रति अधिकारी, 
डै- SINS Female eee, कळंब, जि. यवतमाळ. 
तंत्र अधिकारी, जैविक 
कु अशोक Ge OBC arog nee 
६२ | कु.अमृता अशोक Yar OBC-Female-3 नागपुर किड नाशक 
Female प्रयोगशाळा, वर्धा 
वर्धा. 
स्वजिल सुभाष नागपुर तालुका कृषि अधिकारी, 
श्री.स्वप्निळ सुभाष माने SC : : नागपुर 
&3 णु SC-General-2 पु रामटेक, जि. नागपूर. 
तालुका कृषि अधिकारी, 
६४ श्री.राहुल राजु माने SC SC-General-3 अमरावती | नांदगाव-खांडेश्र्वर, जि. 
अमरावती. 
तालुका कृषि अधिकारी, 
कु.सुरभी राजेंद्र बाविस्कर OBC arg कुरखेडा 
६५ | कु.सुरभी राजेंद्र बाविस्कर OBC-Female-4 नागपुर , जि. 
Female गडचिरोली 
गडचिरोली. 
६६ । श्री.चंद्रकांत पुंडलिक निमोड | 8 ST-G |-2 a Tegel eels 
$ eee पोभुर्णा जि.चंद्रपूर. 
६७ । श्री.सुशांत शेषराव शिंदे 1 |i enawepenea अमरावती । TS वश तती, 
नउ Sports १९0०700030 आकोट, जि. अकोला. 
अमरावती । तालुका कृषि अधिकारी 
८ | श्री.शेखर जिन्नापा थोरात SC : é : 
: ७६७६७६७ दारव्हा, जि. यवतमाळ. 
गरा cee धावत नागपुर तालुका कृषि अधिकारी, 
श्री. मिरासे शिवाजी यादव छा : : 
६९ ST-General-3 मोहाडी, जि. भंडारा. 
१ अमरावती । तालुका कृषि अधिकारी 
७० | श्री.अमोल गंगाधर बन्सोडे SC : - व 
७65 4.. संग्रामपुर जि. बुलढाणा. 
नागपुर तालुका कृषि अधिकारी, 
७१ | श्री.ज्ञानदेव अशोक fered SC SC-General-6 3 चिमूर, जि. चंद्रपूर . 


पृष्ठ१रपैकी७ 


शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि-१६१९/प्र.क्र.२२६/भाग-१/१५अ 


विभागीय संवर्ग 
महाराष्ट्र लोकसेवा a 
or वाटप 
अ. oe आयोगाने ज्या 
= उमेदवाराचे नांव मुळ प्रवर्ग नियमानुसार पदस्थापनेचे ठिकाण 
; प्रवर्गातून शिफारस 
मिळालेला 
केली तो प्रवर्ग 
महसूली विभाग 
ene २ ३ |: इ. | ५ द 
ae तंत्र अधिकारी, जिल्हा 
Rae ST अमरावती क्षक elt 
७२ | कु.किर्ती दिनकर मोडक ST-Female-1 अधिक्षक कृषि 
Female अधिकारी. अकोला 
अधिकारी, अकोला. 
७३ | कु.सुप्रिया विजय वायवळ SC tore नागपुर तालुका कृषि अधिकारी, 
नउ Female विक, आर्वी, जि. वर्धा. 
तालुका कृषि अधिकारी, 
अंकुश माणिक जोगदंड अमरावती <3 aia e amt 
७४ | श्री. माणिक जोगदंड SC SC-General-7 चांदूर जि. 
अमरावती. 
नागपुर तालुका कृषि अधिकारी, 
७५ | श्री.जगदिश प्रकाश दोंदे SC SC-General-8 3 सिरोंचा, जि. 
गडचिरोली. 
; अमरावती । तालुका कृषि अधिकारी 
9 श्री.धनंजय सुभाष शेटे SC - : / 
द पु SC-General-9 पातूर, गार्ळवी लॉ. 
दव म क SC नागपुर तालुका कृषि अधिकारी, 
७७ .विधा शबाजी मांडलिक : : 
कै Female Serene कोरची, जि.गडचिरोली. 
SC अमरावती । तालुका कृषि अधिकारी, 
७८ | श्री.सुशांत सुनिल माने ैतवााठी 2» फाट कमी 
Sports-1 वणी, जि. ; 
७९ काव्यश्री मोहन घोलप व SC-Female-3 अमरावती. । TSP! ecco’ 
g Female pees रिसोड जि. वाशिम. 
नागपुर तंत्र अधिकारी, जिल्हा 
कुकर quran SC नागपुर अधिक्षक कृषि 
८० | कु.कावेरी सुभाष साळे SC-Female-4 अधिक्षक कृषि 
Female अधिकारी. गोंदिया 
: 
OBC अमरावती । तालुका कृषि अधिकारी 
८१ | श्री.शुभम विठठल बेरड : : र 
S Sports Opet-opolis 2 पुसद, जि. यवतमाळ. 
DIVYANG- तालुका कृषि अधिकारी, 
८२ | श्री.निलेश अशोक गढरी NT (0) Hearing नाशिक अक्कलकुवा, जि. 
Impairment-1 नंदूरबार. 
DIVYANG- तालुका कृषि अधिकारी, 
८३ | श्री.रविंद्र शामराम लांजेवार | 080 Hearing नागपुर मोरगांव अर्जुनी, जि. 
Impairment-2 गोंदिया. 


पृष्ठ१रपैकी८ 


शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि-१६१९/प्र.क्र.२२६/भाग-१/१५अ 


३. 


वरील उमेदवारांची महाराष्ट्र कृषि सेवा गट- ब मधील नियुक्ती ही २ वर्षाचा परिविक्षाधीन कालावधी 


समाधानकारकरित्या पुर्ण करण्याच्या व खालील विहित अटी व शर्तीच्या अधीन असेल. 


१) 


२) 


३) 


8) 


4) 


&) 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली १९८२ व त्यामध्ये वेळोवेळी करण्यात येणाऱ्या 
सुधारणांच्या अधीनतेने त्यांची ज्येष्ठता राहील. 

वरील सर्व उमेदवारांनी त्यांच्या नियुक्तीच्या पदावर नियुक्तीच्या आदेशाच्या दिनांकापासुन १ 
महिन्याच्या आत रुजू व्हावयाचे आहे. या कालावधीत उमेदवारांनी नियुक्‍ती स्वीकारली नाही तर 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने घेतलेल्या स्पर्धा परीक्षेतील गुणानुक्रमानुसार त्यांना ज्येष्ठता मिळणार 
नाही व त्यांचे नाव कोणतीही पूर्वसूचना न देता या विभागाच्या/महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या 
निवडसूचीतून कमी करण्यात येईल. काही अपरिहार्य कारणास्तव त्यांना रुजु होण्यास मुदतवाढ हवी 
असल्यास तसे सकारण लेखी कळवुन मुदतवाढ घेणे आवश्‍यक आहे. 

जर उमेदवारांच्या जात वैधता प्रमाणपत्रामध्ये काही तांत्रिक मुद्यांची पुर्तता करणेचे अधिन राहून वैधता 
प्रमाणपत्र दिल्याबाबतचा उल्लेख नमूद असेल तर त्या तांत्रिक मुद्यांची पुर्तता तात्काळ करणे 
उमेदवारांवर बंधनकारक राहील. यामध्ये झालेला / होणारा विलंब हा उमेदवाराची सदर पदावरील 
नियुक्ती रद्दबातल करण्यास कारणीभुत ठरेल, याची सर्व उमेदवारांनी नोंद घ्यावी. 

उपरोक्तप्रमाणे नियुक्‍ती देण्यात आलेल्या उमेदवारांनी सेवा प्रवेश नियमानुसार विभागामार्फत 
आयोजित केल्या जाणाऱ्या विभागीय परीक्षा, प्रादेशिक भाषा परीक्षा, संगणक परीक्षा विहित मुदतीत 
उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक राहील. तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणारी विभागीय 
oa परीक्षा तसेच विहित नियमानुसार विभागांतर्गत वेळोवेळी आयोजित करण्यात येणाऱ्या इतर 
परीक्षा परिविक्षा कालावधीच्या २ वर्षाच्या विहित मुदतीत उत्तीर्ण होणेही आवश्‍यक राहतील. 
परिविक्षाधीन अधिकाऱ्याने कामाचा अपेक्षित दर्जा प्राप्त न केल्यास किंवा विहित विभागीय लेखा परीक्षा 
परिविक्षा कालावधीत उत्तीर्ण न केल्यास अथवा त्यांची वर्तणुक अयोग्य, संशयास्पद आढळल्यास तो/ 
ती कोणतीही पूर्वसुचना न देता सेवेतून कमी करण्यास पात्र ठरेल. 

उपरोक्तपैकी जे उमेदवार त्यांच्या सेवेचा राजीनामा देऊ इच्छित असतील त्यांनी शासन निर्णय, 
सामान्य प्रशासन विभाग क्र.एसआरव्ही १०९२/१०३३/प्र.क्र.३३/९२/८, दि.०२.१२.१९९७ मधील 
तरतुदीनुसार शासनास किमान १ (एक) महिन्याची पूर्वसूचना देणे किंवा पूर्वसूचनेऐवजी १ महिन्याचे 
वेतन शासनाकडे भरणा करणे आवश्‍यक राहील. तसेच या उमेदवारांची सेवा समाप्त करावयाची 
असेल त्यावेळी शासनाकडूनही salt एक महिन्याची पूर्वसूचना संबंधित अधिकाऱ्यास दिली जाईल. 
मात्र गैरशिस्त, सेवा नियमांचा भंग इ.कारणासाठी सेवा समाप्त करताना वरील उमेदवारांना नोटीस 


पृष्ठ१रपैकी९ 


शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि-१६१९/प्र.क्र.२२६/भाग-१/१५अ 


७) 


८ 


९ 


— 


— 


देण्याचे शासनास बंधनकारक राहणार नाही. हे नोटीश्ीचे नियम यानंतर वेळोवेळी होणाऱ्या 
नियमातील बदलांच्या अधीन राहतील. 

शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.अंनियो १००५/१२६/सेवा-४, दि.३१.१०.२००५ व क्र.अंनियो- 
२०१५/(५२७)/प्र.क्र.३२/सेवा-४, दि.६.४.२०१५ व त्यामध्ये वेळोवळी करण्यात आलेल्या 
सुधारणांमधील तरतुदीनुसार १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर ज्या अधिकारी/ कर्मचारी यांची 
शासकीय सेवेत नियुक्‍ती होईल त्यांना नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना (DCPS) 
म्हणजेच सध्याची राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (NPS) लागू राहील. सध्या अस्तित्वात असलेली 
निवृत्ती वेतन योजना म्हणजेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम १९८२ व महाराष्ट्र नागरी 
सेवा (निवृत्तीवेतनाचे अंशराशीकरण) नियम १९८४ आणि सध्या अस्तित्वात असलेल्या सर्वसाधारण 
भविष्य निर्वाह निधी योजना या उमेदवारांना लागू ठरणार नाही. मात्र उपरोक्‍त उमेदवारांपैकी जे 
शासकीय कर्मचारी १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी शासन सेवेत निवृत्तीवेतना&्ह आस्थापनेवर कार्यरत 
असतील, त्यांना शासन परिपत्रक वित्त विभाग,क्र. अनियो-१००६/८७/सेवा दि.१२.१.२००७ मध्ये नमूद 
केलेल्या अटींच्या पूर्ततेच्या अधीन राहुन महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम १९८२ व 
सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी योजना लागु राहतील. 

महिला आरक्षित पदावर शिफारस केलेल्या सर्व महिला उमेदवारांच्या बाबतीत प्रमाणपत्रांची तपासणी 
महिला व बालकल्याण विभागाच्या दि.२५.५.२००१ च्या शासन निर्णयान्वये करण्याबाबत सुचना 
देण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-ब संवर्गात महिला आरक्षित पदावर शिफारस 
करण्यात आलेल्या महिला उमेदवारांची प्रमाणपत्रे आयुक्‍त, महिला व बालविकास, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे यांच्याकडे तपासणीसाठी सादर करण्यात येतील. त्याअनुषंगाने गट-ब संवर्गात शिफारस 
करण्यात आलेल्या महिला आरक्षित पदावरील महिला उमेदवारांची नियुक्ती त्यांच्या प्रमाणपत्र 
पडताळणीच्या अधिनतेने देण्यात येत आहे. सदर अहवालाव्दारे उमेदवारांचे सक्षम अधिका-याने 
दिलेले नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र नियमानुसार नसल्याचे आढळून आल्यास सदर उमेदवारांची 
नियुक्‍ती तात्काळ संपुष्टात येईल. 

सामान्य प्रशासन विभाग,शासन निर्णय क्र.बीसीसी २०११/ प्र.क्र.१०६४/२०११/१६ब, दि.१२ डिसेंबर, 
२०११ मधील तरतुदीनुसार सरळसेवा भरतीमध्ये ज्या उमेदवारांची निवड विशिष्ट मागास प्रवर्गासाठी 
आरक्षित असलेल्या जागांवर झालेली आहे व ज्यांनी नियुक्‍तीपुर्वी शासनाकडे जात वैधता प्रमाणपत्र 
सादर केलेले नाही, अशा उमेदवारांस त्यांच्या जात प्रमाणपत्राची वैधता तपासण्याच्या अधीन राहून 
तात्पुरती नियुक्‍ती देण्यात येत आहे. नियुक्‍ती आदेशा प्राप्त झाल्यानंतर अशा उमेदवाराने नियुक्‍ती 


आदेशाच्या दिनांकांपासून सहा महिन्याच्या आत आपल्या जात प्रमाणपत्रांची वैधता संबंधित जात 
पृष्ठ१रपैकी१० 


शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि-१६१९/प्र.क्र.२२६/भाग-१/१५अ 


पडताळणी समितीकडून करुन घेणे आवश्‍यक राहील. सर्व संबंधित उमेदवारांनी नियुक्‍ती स्विकारताच 
जात वैधता तपासणी करण्यासाठी प्रस्ताव संबंधित जात पडताळणी समितीकडे सादर करावा व जात 
पडताळणी समितीने दिलेल्या पोचपावतीची साक्षांकित प्रत नियुक्‍ती प्राधिकाऱ्यासस सादर करावी. 
मा.उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार, संबंधित जात पडताळणी समितीने त्यांचे पडताळणी 
प्रस्ताव सहा महिन्याच्या आत निकाली काढावेत. जात पडताळणी समितीने जात प्रमाणपत्र अवैध 
ठरविळे, तर संबंधित उमेदवारास दिलेले नियुक्तीचे आदेश त्वरीत रद्द करावेत, आणि त्या 
उमेदवाराविरुध्द नियुक्‍ती प्राधिकाऱ्याने महाराष्ट्र अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती, विमुक्त जाती, 
भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व fears मागास प्रवर्ग ( जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्यांच्या 
पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम, २००० यातील तरतुदीनुसार त्वरीत कारवाई करावी. याअनुषंगाने 
आव्यक कार्यवाही करण्याची जबाबदारी आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांची राहील. सर्व 
संबंधित उमेदवारांनी नियुक्तीच्या पदावर रजु होताच जात वैधता तपासणीचा प्रस्ताव जात पडताळणी 
समितीकडे सादर करणे बंधनकारक राहील. 

१०) वरीलपैकी जे उमेदवार सेवेत हजर होतील त्यांचेबाबतचा अहवाल आयुक्‍त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे-१ यांनी शासनास तात्काळ सादर करावा. 

११) वरील उमेदवार ज्या दिवशी हजर होतील त्या दिनांकापासून नियमाप्रमाणे त्यांचे वार्षिक गोपनीय 
अहवाल वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार लिहिण्यात येतील. 

१२) वरीलप्रमाणे नेमणुक झालेल्या उमेदवारांना वेळोवेळी सेवांतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमास 
पाठविण्याबाबतची व्यवस्था आयुक्‍त (कृषि) महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी तात्काळ करावी. 

१३) सा.प्र.वि. अधिसूचना दि.२८.४.२०१५ व त्यामध्ये वेळोवेळी केलेल्या सुधारणांनुसार सरळसेवेने 
नियुक्तीसाठी महाराष्ट्र शासकीय गट-अ व गट-ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) पदांवर विभागीय संवर्ग 
व विभागीय संवर्ग वाटप नियमावळी तयार करण्यात आली असुन त्यानुसार उपरोक्त उमेदवारांना 
विभागीय संवर्ग वाटप करण्यात आले आहेत. सदर अधिसुचनेतील तरतुदीनुसार गट-ब संवर्गात 
नियुक्‍त झालेल्या उमेदवारांना वाटप झालेल्या विभागीय संवर्गात किमान ९ वर्षे इतका कालावधी पुर्ण 
करणे आवश्यक राहील. त्याअनुषंगाने उपरोक्त उमेदवारांना वाटप करण्यात आलेल्या महसुली 
विभागीय संवर्गात ९ वर्षे सेवा करणे आवश्‍यक राहील. 

१४) उपरोक्त नमूद अटी व शा्तींचे तंतोतंत पाळन करण्याची जबाबदारी आयुक्‍त (कृषि), कृषि 
आयुक्तालय, पुणे यांची राहील. तसेच उपरोक्त सर्व परिविक्षाधीन महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-ब 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांना सदर संवर्गाचे परीक्षा नियम, सेवा प्रवेश नियम तसेच इतर सर्व महत्वाचे 


सेवाविषयक नियम त्यांना ज्ञात करुन देण्याची कार्यवाही आयुक्‍त (कृषि) यांनी करावी. 
पृष्ठ१रपैकी११ 


शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि-१६१९/प्र.क्र.२२६/भाग-१/१५ओ 


४. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००२१८१६४२४०३२०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Amol Nilakanth 
Sakharkar 


प्रत, 
मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


Digitally signed by Amol Nilakanth Sakhark: 

DN: c=IN, o=G it of Maharashti =Agricult id ADF 
Dep. postalCode=400032, st=Mahi hi 
2.5.4.20=36b6075 1d094e56d974e 1a44ec234c475fb0de5Sb35a79c1 
f69a588f212b260 
erialNumber=bb4888cebbf4b7a6440c6531a52925e3c8140b1c28 
df723d8f006d11bc169a08, cn=Amol Nilakanth Sakhark 

Date: 2020.02.18 16:44:50 +05'30' 


(अ.नि.साखरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


२. मा.मंत्री (कृषि) / मा. मंत्री (फलोत्पादन) /मा.राज्यमंत्री (कृषि) मा. राज्यमंत्री (फलोत्पादन) यांचे 


खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


३. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
४. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई 
५. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. (५ प्रती 


६. उप सचिव (आस्थापना), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


७. सर्व संचालक, कृषि आयुक्तालय, पुणे / संचालक, महाराष्ट्र बिज प्रमाणिकरण यंत्रणा, अकोला. 


८. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 


९. संचालक, डॉ.यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), बाणेर रोड, पुणे 


१०.संचालक, रामेती, नागपूर. 
११.कृषि सह संचालक (आस्थापना) कृषि आयुक्तालय, पुणे 


१२.सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (व्दारा आयुक्‍त (कृषि) कृषि आयुक्तालय, पुणे) 


१३.सर्व विभागीय कृषि सह संचालक (व्दारा आयुक्‍त (कृषि) कृषि आयुक्तालय, पुणे) 


१४.सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (व्दारा आयुक्त (कृषि) कृषि आयुक्तालय, पुणे) 


१५.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखापरिक्षा ) ७, महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 
१६.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी ( व्दारा कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


१४. सामान्य प्रशासन विभाग/ वित्त विभाग/ महिला व बालकल्याण/ सा.आ.वि. मंत्रालय, मुंबई. 


१५. सर्व संबंधित उमेदवार. 
१६. निवड नस्ती /१५-अे. 


पृष्ठ१रपैकी१२ 


